ऑगस्ट ते सप्टेंबर, 2029 पर्यंत राज्यातील 
विविध जिल्हयात आतिवृष्टीमुळे तसेच 
उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या 
नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने 
मदत देण्याबाबत (विभागीय आयुक्त, नाशिक).... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सीएलळएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२१ 
वाचा : १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : सीएळएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म -३, 
दिनांक १३.०५.२०१५ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/ म-३ , 
दिनांक ०६.१०.२०२१ 
3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक:- सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/ म-३, 
दिनांक २१.१०.२०२१ 
8) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३, 
दिनांक २६.१०.२०२१ व दिनांक २७.१०.२०२१ 
५) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचे पत्र क्र. :- मशा/कार्या-२/टंचाई/२०२१/ज-३, 
जा.क्र.२१८९४, दिनांक २९.१०.२०२१ 
प्रस्तावना:- 
ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच राज्यात विविध 
जिल्हयात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे सार्वजनिक मालमत्ता/शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) दराने मदत देण्यासाठी आवश्‍यक असलेले निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व 
विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडून मागविण्यात आले होते. दरम्यानच्या कालावधीत दि.१३.१०.२०२१ 
रोजीच्या झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत 
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये 
वाढीव दराने मदत देण्याबाबत आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या दरानुसार ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत अतिवृष्टीमुळे शोतीपिकांच्या 
झालेल्या नुकसानीकरिता बाधितांना मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीचे प्रस्ताव विभागीय 
आयुक्‍त, कोकण, औरंगाबाद, नाशिक व नागपूर यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार संदर्भाधीन 
क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये तुर्ततास ७५% इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता, विभागीय 
आयुक्‍त, नाशिक यांनी मागणी केल्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी निधी वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी, नाशिक व जळगाव यांना जिरायत 
सिंचनाखालील पिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करावयाच्या निधीपैकी संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन 
निर्णयांन्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी वजा जाता उर्वरित देय असलेला निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ 


शासन निर्णय: 


ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे aera नुकसानीसाठी 
बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून संदर्भाधीन क्र.३ 
येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या वाढीव दरानुसार आव्यक निधीपैकी तूर्त ७५% एवढा असा एकूण 
रु ४३५२.९२ लाख ( अक्षरी रुपये त्रेचाळी कोटी बाव्वन लाख Aad हजार फक्त) इतका निधी या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्रात जिल्हा निहाय दर्शविल्याप्रमाणे विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचेमार्फत 
जिल्हयांना वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी, नाशिक व जळगाव यांना जिरायत सिंचनाखाळील पिकांच्या 
नुकसानीकरिता वितरीत करावयाच्या निधीपैकी संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन निर्णयांन्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी वजा जाता खालील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार रू.८२४१.८२ लाख (अक्षरी रूपये ब्याऐंशी कोटी 
एकेचाळीस लाख ब्याऐंशी हजार फक्त) एवढा निधी विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचेमार्फत जिल्हयांना वितरीत 
करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा लेखाशीर्ष २२४५ २३०९ अंतर्गत देय वितरीत करावयाचा निधी 
असलेला निधी (रूपये लाखात) (रूपये लाखात) 
el नाशिक २९४६.३४ २९४६.३४ 
२ जळगाव ५२९५.४८ ५२९५.४८ 
एकूण ८२४१.८२ ८२४१.८२ 


२. वरीलप्रमाणे व या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्राप्रमाणे लेखाशीर्षनिहाय निधी बीम्स 
प्रणालीवर विभागीय आयुक्‍त यांना कार्यासन म-११ यांनी तात्काळ वितरित करावा. 


३. Sat Pe खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सूचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात यावे. संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दिनांक २१.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मदतीचे वाढीव दर 
मंजूर करण्यात आले आहेत. त्या वाढीव दरापैकी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) संदर्भाधीन क्रमांक 
१ व ३ येथील शासन निर्णयातील दराने मदत प्रदान करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
लेखाशीर्षाखाली वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा आणि वाढीव मंजूर दर वजा राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर यातील फरकाच्या मदतीची रक्‍कम राज्य शासनाच्या निधीमधुन वितरित करण्यात 
आलेला निधीतून भागविण्यात यावा. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी 
सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 

४. पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. चाळू खरीप हंगामाकरिता एकाच 
क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीकरिता मदतीची व्दिरूक्ती होणार नाही याची सर्व जिल्हाधिकारी यांनी दक्षता 
घ्यावी. या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण रक्‍कम बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यात येत असली तरी, लाभार्थी 
निश्चित झाल्यानंतर वित्तिय शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच 
कोषागारातून रक्‍कम आहरित करून त्यानंतरच रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने 
हस्तातंरित करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर निधी अनावश्‍्यकरित्या कोषागारातून आहरित करून बँक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ 


खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च 
करण्यात यावा. लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील 
जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या सर्व सुचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. 
५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या 
स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी 
त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून 
उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्‍त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
संबंधितांकडून प्राप्त करू न घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त 
यांची राहील. 
६. वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ - नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर 
चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली पुर्नविनियोजनाव्दारे 
उपलब्ध केलेल्या निधीमधून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :- ४६९/२०२१/व्यय-९, दिनांक 
२३.११.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११२२११४०४३९००१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2021.12.21 17:20:59 +05'30' 


(संजय औ. धारूरकर ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, १०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, धुळे, जळगाव, 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, नंदुरबार, अहमदनगर 

महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई ११. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी 
३. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई १२. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
६. विभागीय आयुक्‍त नाशिक, १३. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन 

जिल्हाधिकारी, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

अहमदनगर, १४. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

मुंबई/नागपूर, १५. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ १६. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३) 


नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निणेय,महसूल व वन विभाग, क्रमांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३, दिनांक २१ डिसेबर, 2029 चे सहपत्र 


अ.क्र. जिल्हा जिरायत सिंचनाखालील क्षेत्र | आश्वासित सिंचनाखालील क्षेत्र ।॥ बहुवार्षिक पिकाखालील ६ एकूण 
शेतकरी | बाधित आवश्‍यक मदत शेतकरी । बाधित आवश्‍यक मदत शेतकरी | बाधित आवश्‍यक मदत शेतकरी | बाधित आवश्‍यक मदत 
संख्या | क्षेत्र (goppen वाढीव दराने | संख्या | क्षेत्र |ऊपःच्या ॥वाढीव दराने | संख्या | क्षेत्र |ऊपतःच्या | वाढीव संख्या | क्षेत्र | ऊक्ःच्या | wana वाढीव दराने 1 या झासन 
दराने मदत मदत दराने मदत मदत दराने मदत | दराने मदत दराने मदत | निर्णयान्वये मदत  । निर्णयान्वये 
देण्यासाठी । देण्यासाठी देण्यासाठी | देण्यासाठी देण्यासाठी | देण्यासाठी देण्यासाठी | 505 च्या | देण्यासाठी | वाढीव 
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान | अनुदान अनुदान ar अनुदान द्राने 
(२२४५ २४५२) |(२२४५ २३०९) (२२४५ २४५२) (२२४५ २३०९) (२२४५ (२२४५ (२२४५ २४५२) | वितरीत (२२४५ वितरीत 
२४५२) २३०९) करावयाचा | २३०९) ।करावयाचा 
निधी (२२४५ निधी 
२४५२) (२२४५ 
(७५%) २३०९) 
(७५%) 
at] 2 3 | ४ | & | 9 | é | 90 Par | 92 १५ १६ २० 
[१ | धुळे ४३७५६ ३६२९८ २४६८.२५| 9989.43] ३४४५ १७३० २३३.५८ २५.९५ २९ २७ ४.८६ १.८९ ४७२३०) ३८०५५ २७०६.६९| २०३०.०२| ११८९.३७) ८९२.०३ 
३  ।अहमदनगर ३२१२४) २११९७ १४४१.४१ ६७८.३१| ३३३३ २४४२ ३२९.६४ ३६.६३ २३० २०२ ३६.३२ १४.१२ ३५६८७) २३८४१ १८०७.३८| 9344.43] & ७२९.०६॥ ५४६.८० 


